And 


Reg. No . NPCITY/ 236 /2018- 20 . 


a 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक ६] 


गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ८-१४ , २०१८ / माघ १९- २५ , शके १९३९ [ पृष्ठे ७, किंमतः रुपये १० .०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 
भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , नाही . 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती १-७ 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक- अ . - ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात १ - ४ 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका 
बरो , जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . २४२ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


क्रमांक कावि - अका - भूसं - ५२- २०१७. 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हधिका -याने, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे .) यांच्या कलम 
११ च्या पोट -कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक ४१९/ २०१६, दिनांक १९ -११ -२०१६ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनीक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे. 
अ - एक - १ ( १५९९ ) . 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ८-१४ , २०१८ / माघ १९- २५ , शके १९३९ 


आणि ज्याअर्थी, बुलडाणा (जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका -याने , कलम १५ च्या पोट- कलम (२ ) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधीत कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित कले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकारी यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, खामगाव यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यू - कालवड -०१- २००९- १० - गाव कालवड, तालुका शेगाव , जिल्हा बुलडाणा. 


अ . क्र . 


भूमपान किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित ( क्षेत्र ) 


(२ ) 


हे . आर 


१२१ 


१२१ 


१२१ 


o30gwovo 


१२२ 
१२२ 


१२३ 
१२३ 


१२४ 


१२४ 


१२५ 


एकूण . . 


१४ २० 


संपादनाचे प्रयोजन : - जिगाव प्रकल्पाअंतर्गत बुडीत क्षेत्रात जाणा-या मौजे कालवड, 

ता . शेगांव , जि . बुलडाणा या गावांचेपुनर्वसनाकरीता 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव 


: - जिगांव पकल्प . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: - जिगांव प्रकल्पा अंतर्गत बुडीत क्षेत्रात जाणा- या मौजे कालवड , 

ता . शेगांव जि . बुलडाणा गावाचे पुनर्वसनाबाबत . 
: - या प्रकल्पामुळे शेतीकरीता पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा , ग्रामीण भागातील 

शेतकरी शेतमजूर यांना रोजगारांच्या संधी . 


समाजाला मिळणारेलाभ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी ८-१४ , २०१८ / माघ १९-२५ , शके १९३९ 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

गाव - कालवड , ता . शेगांव , जि . बुलडाणा 
गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


( २ ) 


हे . आर 


मौजा कालवड येथील जुने गावठाण या 

१४ २० 
प्रकल्पामुळे बाधीत होत असल्यामुळे त्यांचे पुनर्वसन करणे 
कामी गट क्र . १२१ , १२२ , १२३ , १२४ व १२५ 

अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
जिगांव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात जाणा- या मौजे कालवड , ता . शेगांव या गावाचे मूळ गावठाणाचे पुनर्वसनासाठी मौजा कालवड , ता . शेगाव या 
गावांचे गट नं . १२१ , १२२ , १२३, १२४ व १२५ मधील क्षेत्र १४.२० हे . आर खाजगी जमीन संपादनाबाबत . 

टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे अभिलेख उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , खामगांव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


बुलडाणा : 
दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ . 


डॉ . चंद्रकांत पुलकुंडवार , 
जिल्हाधिकारी , बुलडाणा . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा . , अ . क्र . २४३ . 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 

शुध्दीपत्र 
क्रमांक उविअ- भूसं -रेल्वे- कावि - १७- २०१८ . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, पुसद यांचे कार्यालयातील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५-४७- २०१६-१७, मौजा इसापूर , 
ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ मधील कलम - १९ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी १८ - २४ , २०१८ , 
पौष २८ - माघ ४ , शके १९३९ , पृष्ठ ८ ते १२ , अ . क्र . ८१ वर प्रकाशित करण्यात आली आहे . त्यात खालीलप्रमाणे दुरूस्ती वाचावी . 


त्याकरीता 


असे वाचावे 


अंदाजित क्षेत्र 


वगळावयाचे क्षेत्र 


अंदाजित क्षेत्र वगळावयाचे क्षेत्र 


भूमापन किंवा 
गट क्र ./ भूखंड क्र . 


भूमापन किंवा 
गट क्र ./ भूखंड क्र . 


( ३ ) 


( २ ) 
चौ . मी . 


( ३ ) 
चौ . मी . 


( २ ) 
चौ . मी . 


चौ . मी . 


१२९ / १७ अ १७७५१ .४७ 
५१/ १अ / पै/ ६ २२३.९० 
५१/ १अ/ पै/ ११ब ११२.५० 
५१/ १अ/ पै/ ५ब १३१. ४० 
५१/ १अ/ पै/ ५अ १३० .०० 


१२९ / ७६ अ 
५१/ १अ / पै/ ६ 
५०/ १अ/ पै / ११ब 
५१/ १अ/ पै/ ५ब 
५१ /१अ/ पै/५अ 


१६९९६. २७ 
२०८ . ४७ 
८९ .९४ 
११६.६७ 
११४ . ५५ 


७५५. २० 
१५ . ४३ 
२२ .५६ 
१४. ७३ 
१५ . ४५ 


एकूण . . 


१८३४९ . २७ 


एकूण . . 


१७५२५ .९० 


८२३ . ३७ 


पुसद : 
दिनांक २३ जानेवारी २०१८ . 


नितीनकुमार हिंगोले , 
उपविभागीय अधिकारी , तथा 
भूसंपादन अधिकारी, पुसद . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ८ -१४ , २०१८ / माघ १९- २५ , शके १९३९ 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २४४ . 


भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्रमांक अका- प्र. अ .- काविं -१०२- २०१७. 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वाशीम जिल्ह्याच्या जिल्हधिका- याने , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे .) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक ८८४/ २०१७, दिनांक २५ सप्टेंबर २०१७ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनीक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधीत कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसहातीच्या प्रयोजनासाठी 
" पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित कले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून ,त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकारी यांची कार्य पार पाडण्यासाठी श्री . अभिषेक देशमुख , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंसंपादन अधिकारी , वाशिम , जि . वाशिम यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक - १३- ४७ - २०१३- १४ - गाव पिंपळशेंडा, तालुका - मालेगांव ,जिल्हा वाशिम . 


अ . क्र . 


सर्व्हे नं / गट नं 


अंदाजित ( क्षेत्र ) 

(३ ) 


( २ ) 


हे . आर 
० ४८ 


१८ पै 


एकूण . . ० ४८ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरणपत्र 


प्रकल्पाचे नांव 


: - पिंपळशेंडा गांव तलाव 
: - मौजेपिंपळशेंडा येथील जमीन पिंपळशेंडा गांव तलावाचे बुडीत क्षेत्राचे कामाकरीता . 


प्रकल्पाचे प्रयोजन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


जलसंवर्धन आणि गुरे ढोरे यांना पिण्याचे पाण्याची सोय होईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी ८-१४ , २०१८ / माघ १९ -२५ , शके १९३९ 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


- निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


- निरंक 


वाशिम : 
दिनांक १७ जानेवारी २०१८ . 


अभिषेक देशमुख , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , वाशिम . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २४५ . 


भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक - क . ली . भूसं- कावि- ४४० - २०१८ . 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वाशिम जिल्ह्याच्या जिल्हधिका-यानी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे .) यांच्या कलम 
११ च्या पोट -कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक १६८५, दिनांक १९ सप्टेंबर २०१७ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवातिची आवश्यकता 


भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 


घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 


आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
"पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे . 


अ - एक - २ ( १५९९ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी ८-१४, २०१८ / माघ १९ -२५ , शके १९३९ 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकारी यांची कार्य पार पाडण्यासाठी मी , राजेश मुकुंद पारनाईक , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर , जि . वाशिम 
याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


अनुसूची - एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक - ०१- ४७ - २०१६- १७- गाव मोतसावंगा, तालुका- मंगरुळपीर , जिल्हा वाशिम . 


अ . क्र . 


सर्व्हे नं / गट नं . 


संपादित ( क्षेत्र) 

( ३ ) 


( २ ) 


हे . आर 


१ १९ 


occ 


०३१ 


एकूण . . 


१५० 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरणपत्र 


प्रकल्पाचे नाव 


- मोतसावंगा ल . पा . योजनेच्या अतिरीक्त बुडीत कामासाठी . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: - मोतसावंगा ल . पा . योजनेच्या अतिरीक्त बुडीत कामासाठी . 


समाजाला मिळणारेलाभ 


या प्रकल्पाचे ५०० हे . आर जमिनीस अप्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होणार असून, लाभ क्षेत्रातील संबंधित 


शेतक -याचे जीवनमान उंचावणार आहे . तसेच आर्थिक उन्नती होऊन जीवनमानात सुधारणा होईल 


पिण्याच्या व शेतीकरीता पाण्याचा स्त्रोत निर्माण होईल . कृषि उत्पन्नात व गुराढोरांना पिण्यासाठी 
पाणी उपलब्ध होईल . 


अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे 


विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती -निरंक 


अनुसूची - चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा ( सामाजिक परिणामाचेनिर्धारण करणा- या यंत्रणेनेदिल्याप्रमाणे) :- महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक 
१३ -३-२०१५ नुसार उक्त अधिनियमांचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट प्राप्त. :- सबब माहिती - निरंक 


ए 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी ८-१४ , २०१८ / माघ १९-२५ , शके १९३९ 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 
१ . ज्या अधिका-याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे त्याचे पदनाम : - आवश्यकता नाही, सबब माहिती - निरंक . 
२. प्रशासकाचेकार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 
३. प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली आहे त्याचा तपशील : - निरंक 


मंगरूळपीर : 
दिनांक २० जानेवारी २०१८ . 


राजेश पारनाईक , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी,मंगरूळपीर . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ. क्र . २४६ . 


विशेष भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 

शुध्दीपत्र 


क्रमांक - कावि - अका- क्र . २ - १२- २०१८ . 


या कार्यालयातील अधिसूचना क्रमांक कावी - अका- कक्ष ७.२-प्रअभूस- ७४८२- २०१८ अन्वये भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १७-२००८ - ०९, मौजे 
येरळी , ता . नांदुरा जिल्हा बुलडाणा ही महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, दिनांक फेब्रुवारी १- ७- २०१८ / माघ १२ -१८ , शके 
१९३९ , पृष्ठे १३-२७ अनुक्रमांक २२९ वर प्रसिध्द झालेली आहे . 

त्यात अनुसूची तीन मध्ये पुढीलप्रमाणे दुरूस्ती वाचावी. 


या ऐवजी 


असे वाचावे 


मौजे मानेगाव , ता . जळगाव ( जा .), जि . बुलडाणा 


मौजे येरळी, ता . नांदुरा , जि . बुलडाणा 


बुलडाणा : 
दिनांक २९ जानेवारी २०१८ . 


( अवाच्य ), 
विशेष भूसंपादन अधिकारी, 
कंत्राटी क्रमांक २, जिगाव प्रकल्प , 

बुलडाणा. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


